औरंगाबाद मध्यवती कारागृह येथे नवीन 
१८ यंत्रमाग बसविण्याकरिता लागणा-या 
विद्युतीकरण कामासाठी झालेल्या खर्चास 
कार्यात्तर मंजुरी देण्याबाबत. ग 


महाराष्ट्र शासन | 
गृह विभाग * | 
शांसन निर्णय क्रमांक-एमएजे-०१९६/३(७१)/पीञआरएस- 
मंत्रालय,मुंबई-ई४०० ०३२. दिमांक:-3)जुलै, ooo 
पहा:- १) कारागृह उपमहानिरीक्षक,(मुख्यालय) कारागृह महानिरीक्षणालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
यांचे पत्र क्रमांक-टेक्स/यंत्रमाग उभारप्पी/१९९५-९६/कक्ष-६ , दिनांक १०:३.९७ 


शासन निर्णयः- 


औरंगाबाद मध्यवती कारागृह येथे नबीन १८ यंत्रमाग बसविण्याकरिता लागणा-या 
बिद्युतीकरण कामासाठी आलेल्या रु.१,३४,२९५/- इतक्या रकमेच्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी 
देण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या . विचाराधीन होता. . शासन  परिपत्रकवित्त 
बिभाग,क्रमांक-एफएनआर-१०६६/४४/२६६०/रोमन सात, दिनांक १६.२.१९६६ मधील परिच्छेद 
(३) मधील सूचनांनुसार सदरहू प्रस्तावाची संबिस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे; ' 
१, प्रधान शीर्ष :- "२०५६ तुरुंग 


१०२ तुरुंग निर्सित वस्तू" 
२. ज्या कालावधीत खर्च करण्यांत 
आला तो कालाबधी  :- सन १९९६-९७ 
३. खर्चाचे स्वरुप - नवीन १८ यंत्रमाग बसविण्याकरिला लागणारे 
बिद्युतीकरणाचे काम 
४. मंजुरीची रक्‍कम - सन १९९७-९८ मध्ये 
रु.१३४,२९५/- 
(रुपये एक लक्ष चौतीस हजार दोनशे 
- पंच्च्याण्णज फक्त) 


५. कोणत्या कारणामुळे पूर्वसंमती घेता येऊ शकली नाही :- | 
यंत्रमाग बसवून देखील विद्युतीकरणाअभाबी पडून राहिले असते ब त्यामुळे उत्पादनाचे 
होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने तातडीची बाब म्हणून सदरहू खर्च करण्यांत आला. 
सार्वजनिक खर्चाच्या दृष्टीने खर्चाची बाज अपरिहार्य होती MATAR :- होय. 
_ ७. कायोत्तर मंजुरी घेण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करण्यांत आली कायर :-होय. 


२. औरंगाबाद मध्यवती कारागृह येथे नबीन १८ यंत्रमाग ब'सविण्याकरिता लागणा-या 
. बिधुतीकरणाच्या कामासाठी एक तातडीची बाब म्हणून रु.१,३४,२९५/- (रुपये एक लक्ष चौतीस 
हजार दोनशे पंच्च्याण्णव फक्त) एवढया खर्चास शासन कारयोत्तर मंजुरी देत आहे. 


३. यावर होणारा खर्च " २०५६-तुरुंग-१०२-तुरुंग निर्मित वस्तू!' या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यांत यावा ब तो सन २०००-२००१ या वित्तीय वर्षाच्या मंजू अनुदानातून भागविण्यांत 
याबा. 


नरे. 


४. हा शासन निर्णय: वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सोआर-३५६/ 
२०००/व्यय-८, दिनांक २.४.२००० अन्बये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नांवाने, 


Grn 
( सु.म.माने *) 
कार्षासन अधिकारी;गृह विंभाग,महा राष्ट्र शासन 


प्रति, 

कारागृह महानिरीक्षक , कारागृह महनिरीक्षणोलय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, मध्य त्रिभाग,औरंगाबांद. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता) नागपूर. 
महालेखापाल,महाराष्ट्र-२ (लेखा परिक्षा),नागपूर.--. 

कोषागार अधिकारी,पुणे/ नागपूर./ BAN १ एष 

बित्त विभाग (व्यय-८) मंत्रालय,मुंबई. 

निबडनस्ती. 


